महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कुपरेज येथील 
कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:मलोआ-१११८/प्र.क्र.१३/आठ 
हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०१८ 


वाचा:-१) उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. सीसीटी 
७८१५/सी.आर.१/ 
२०१५/ तेवीस, दि. ५ जानेवारी, २०१८. 
२) शासन पत्र क्र. मलोआ १११५/प्र.क्र.२२/आठ, दि. २० जुलै, २०१६. 
३) शासन पत्र क्र. मातंस 019(9/209§,-0/0-DIT(MH), दि. १७ मे, २०१७ 

प्रस्तावना- 

राज्य शासनाचे प्रशासन सुरळीत चालण्यासाठी सुयोग्य व अर्हताप्राप्त व्यक्‍तींचा निकोप 
पध्दतीने निवड करण्याचे काम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सोपविण्यात आले आहे. आयोगामार्फत 
होणा-या विविध भरतीसाठी परीक्षा वअनुषंगिक कामकाजाचे एकंदरीत स्वरुप इतर शासकीय 
कार्यालयांपेक्षा पुर्णत: वेगळे व संवेदनशील असून गोपनीयता व सुरक्षितता राखणे अत्यंत आवश्‍यक 
आहे. सदर बाब लक्षात घेता सीसीटीव्ही यंत्रणा खरेदी करुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
कार्यालयात २५ आयपी बेस्ड सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या 
अनुषंगाने संदर्भ क्र. १ येथील प्रस्तावास अनुसरुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे:- 
शासन निर्णय:- 

आयोगाच्या कुपरेज येथील कार्यालयात २५ आयपी बेस्ड सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत 
सं.क्र.२ अन्वये माहितीव तंत्रज्ञान विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आयोगाच्या कार्यालयामध्ये 
आयपी बेस्ड क्लोज सर्किट कॅमेरे बसविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 
मातंस/नस्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९, दि. २६.११.२०१४ नुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या अनुषंगाने तांत्रिक व आर्थिक छाननीअंती सर्वात कमी दर 
रु. १३,८७,३०३/- (सर्व करांसहित) असलेली मे. राम संगम इन्फोटेक प्रा.लि. या संस्थेची सदर 
कामाकरीता नियुक्‍ती करण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विभागीय खरेदी समितीने मान्यता 
दिली आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कुपरेज येथील कार्यालयात M/S. Ram Sangam Infotech 
Pvt. Ltd., या संस्थेची न्यूनतम दराची निविदा विचारात घेऊन त्या संस्थेकडून २५ आयपी बेस्ड 
सीसीटीव्ही कॅमेरे व यंत्रणा बसविण्यास विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन खरेदी करण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, दि. २९ ऑक्टोबर, २००१ तील तरतूद 


झासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-१११८/प्र.क्र.१३/आठ 


क्र. ७.१. नुसार मोठे प्रकल्प अंमलबजावणी समिती प्रधान सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 
केलेल्या समितीस रु. १० लक्ष पेक्षा जास्त व रु. ५ कोटीपेक्षा कमी खर्चाच्या निविदा मंजूर करण्याचे 
अधिकार असून, सदर समितीनेही दि. १७.२.२०१८ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात 
२५ आयपी बेस्ड सीसीटीव्ही कॅमेरे व यंत्रणा बसविण्यास विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन खरेदी 
करण्यास मान्यता दिली आहे. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा व अधिक पारदर्शकता होण्याची गरज 
आहे. महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग, कुपरेज मुंबई या कार्यालयात २५ आयपी बेस्ड सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यास व त्याकरीता येणा-या रु. १३,८७,३०३/-(रु. तेरा लाख सत्त्याऐंशी हजार तीनही तीन 
फक्त) च्या खर्चास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये विशोष बाब म्हणून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती: 


१ सदर कॅमेरे खरेदी करताना विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. सदर कॅमेरे 
हे गरजेनुसार अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

२) खरेदी करण्यात येणा-या बाबींची पुरवठापूर्व/पुरवठयानंतर नमुना तपासणी (Pre post 
-dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विर्निदेश असलेल्या 
वस्तुंचीची खरेदी करण्यात येईल याची खात्री करण्यात येईल. 

३) खरेदी करण्यात येणा-या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण 
(Storage &Distribution) करण्यात यावे. सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहित मुदतीत वापर होईल याची दक्षता घ्यावी. 

8) सदर कॅमे-यांच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च रु. १३,८७,३०३/-(रु. तेरा लाख सत्याऐंशी हजार तीनशे तीन 
फक्त) हा "मागणी क्र. 3-3, २०५१- लोकसेवा आयोग, १०२- राज्य ळोकसेवा आयोग, 
(००)(०१)महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, १७-संगणक खर्च (भारित) (2049 ००१३)"या लेखाशीर्षातर्गत सन 
२०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१०६/२०१७, व्यय-४, व अनो. संदर्भ क्र. 
१२५/२०१८, कोषा प्र-५, दि.१७/३/२०१८ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-१११८/प्र.क्र.१३/आठ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०३२३१७२६०७९५०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Pandurang Wagh 
jovernment Of Maharasht General 


. 
Rajendra “ot ah 
i }68a63fe9f9f2a565a0790F46e3c1 4a3715b237043043 
Pp a n d U fa n g Wa g h stun Tad 549071 reared 8 19२१ f 
Di 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (३ प्रती) 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
3. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. वित्त विभाग (विनियम/व्यय-४/), मंत्रालय, मुंबई. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग (का-२५). 
७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


